महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) 
या संवर्गातील प्राचार्य (गट-अ), ज्येष्ठ अधिव्याख्याता 
(गट-आ), व अधिव्याख्याता (गट-ब) पदावर कार्यारत 
वयाची ५५ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना विभागीय 
परीक्षेतून सूट देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः विभाप-३३२०/प्र.क्र.१२९/प्रशा-२ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३० मार्च, २०२१ 


वाचा:- १. शा.शि.व क्री.वि., शासन अधिसूचना क्र. एसएओ-१०११/प्र.क्र.३९/प्रशा-२, 


दिनांक २६.०२.२०१८ 


दिनांक २७.०१.२०२१ 


शासन आदेठा : 


करणारे नियम २०१८, दिनांक २६.०२.२०१८ च्या अधिसूचनेन्वये प्रसिध्द करण्यात आले 


आहेत.सदर नियमातील नियम ४(१)(अ) Wards तरतूदीनुसार शिक्षण सक्षमीकरण शाखेत 
कार्यरत असणाऱ्या व वयाची ५५ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या खाली कोष्टकात नमूद अधिकाऱ्यांना विभागीय 


२. आयुक्त (शिक्षण) कार्यालयाचे पत्र क्र. आशिका/प.सू./२०/आस्था-अ/१०५/४९५, 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) या संवर्गातील प्राचार्य (गट-ओ), ज्येष्ठ 
अधिव्याख्याता (गट-अ), व अधिव्याख्याता (गट-ब) या पदांसाठी विभागीय परीक्षेचे विनियमन 


परीक्षेतून सूट देण्यात येत आहे. 
अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव व पदनाम जन्मदिनांक । ५५ वर्षे पूर्ण | 
केल्याचा दिनांक 

(१८. *| . | श्री.जालिदर शामराव बटुळे, ज्येष्ठ अधिव्याख्याता ०१.०६.१९६५ | ०१.०६.२०२० 

२.  श्री.रविद्र लक्ष्मण जावळे, ज्येष्ठ अधिव्याख्याता १९.०९.१९६४ । १९.०९.२०१९ 

३. | SARA दामोदर पवार, ज्येष्ठ अधिव्याख्याता ०१.०६.१९६५ | ०१.०६.२०२० 

४. । श्रीमती सुरेखा प्रल्हाद दरवडे, अधिव्याख्याता ०२.०५.१९६५ | ०२.०५.२०२० 

५. _ श्री.प्रदीप रामभाऊ नाकतोडे, अधिव्याख्याता १२.०४.१९६५ | १२.०४.२०२० 

६. | श्री.विनोद वामनराव राख, अधिव्याख्याता ०१.०६.१९६५ | ०१.०६.२०२० 


शासन आदेशा क्रमांकः विभाप-३३२०/प्र.क्र.१२९/प्रशा-२ 


2; सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४१९१७०२२९४२२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DEEPAK VIUAY ® क 
SHELAR oe 
(दीपक aor) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती SARA), AERTS राज्य, पुणे 

२. संचालक,महाराष्ट्र राज्य संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (विद्या प्राधिकरण), पुणे 
३. सर्व प्राचार्य, जि.शै.सा.व्या.वि.संस्था. 

३. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

४. संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 


प्रत माहितीसाठी, 


१. मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे विशोष कार्य अधिकारी. 
२. अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


